मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 
नियुक्‍त केलेल्या सल्लागाराच्या कामाची 
4. PWC या कंपनीस देयके अदा करणे 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय,२ रा मजला, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ ऑगस्ट २०१५ 


=| 


१) शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग क्रमांकः २१५६/फाईल/डीआयटी/२०१२ 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 

२) शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग क्रमांकः MH-8/998/2093-DIR-DIT(MH)-DIT 
(MH) दिनांक. २ नोव्हेंबर २०१३. 

३) शासन निर्णय क्रमांकः9॥)-मातस 020/8/2098-0/O DIRECTORATE OF IT-DIT 
(MH) दिनांक: ०१/०७/२०१४. 

४) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक:सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.१३/पोल-३ दिनांक: २९/०५/२०१५ 


५) मे.प्राईस वाटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांचे दि ०४/०७/२०१५, दि.३०/०४/२०१५, 
दि.२९/०५/२०१५, व दि. ३०/०६/२०१५ ची देयके. 
प्रस्तावना 
मुंबई हहर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटर हाऊस कूपर प्रा. SLA कंपनीची 


सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. दि.०२.११.०२१३ अन्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना 


मानधन अनुज्ञेय आहे.दि.२९.०५.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विविध कालावधीसाठी प्राईस वॉटर 


हाऊस कुपर्स प्रा.ली. यांना मानधन देय करण्यात आले आहे. त्यानुसार सदर कंपनीने उपरोक्त 


प्रकल्पासंदर्भात सल्लागार म्हणून जानेवारी २०१५,ते जुन २०१५ ,या कालावधीसाठी पाहिलेल्या 


कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय 
संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. ४ अन्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 4. Pwo ने 


केलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी विविध कालावधीसाठी मॅन मंथ (Man-Month) तत्वानुसार मानधन 


अनुज्ञेय करण्यात आल्यानुसार मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी जाने,२०१५ ते जुन,२०१५ या 


कालावधीसाठी ( मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर मिळून).रु१८,०१,०१५/- एवढी रक्‍कम मे PWC या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी - 3594 /प्र.क्र.९३ /पोल->३ 


कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर खर्चाचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे 
आहे:- 


Service Tax' 


(12.36% 
Total Man Project GR (dated for Jan to 
Sr. | Period | Months ane Deployment 02/11/13) | Amount " May i 
No. Claimed Rate and 14% 
for Jun 
2015 
Jan-15 - 100% Senior 
Apr-15 4 (गाझा 199500 798000 98633 896633 


50% 
Principal 252000 126000 
May-15 1 Consultant 40232 365732 


100% Senior 
Mumbai | Consultant | 199999 | 199500 


CCTV ae 
क. र वक 252000 | 126000 
onsultant 
o% 4 
Jun-15 1 100% Senior | 159500 | 199500 66150 | 538650 
Consultant 
100% 
Consult 147000 147000 
Total Amount Claimed 1801015 


टीप:- 


अ) उपरोक्त रकमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.२ मध्ये नमुद केल्यानुसार 


सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागारांना मॅन मंथ (Man-Month) तत्वानुसार रकमा 


अदा करण्यात येत आहे. 


ब) संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.४ नुसार अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या कालावधिसाठी 
उपरोक्त रकमा देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय संदर्भ क्र.४ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या १०% 


च्या प्रमाणात प्रवास,भोजन,व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 
ड) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे. PWC कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा 
देण्यात येत आहे.सदर रक्कमेमध्ये मे,२०१५ पर्यंत १२.३६% व जुन,२०१५ साठी 


१४% सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


इ सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा 


रक्‍कम अदा केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम 
संबधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा अधिकार शासनास राहिल. 
2. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या मागणी 
क्र.बी-१ “२०५५-पोलीस, (०२) (०१), हहर पोलीस आस्थापना,(दत्तमत), (२०५५ ००९७),५० इतर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५ /प्र.क्र.९३ /पोल->३ 


aru लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षातील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्‍त, मुंबई यांना नियंत्रण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.तर त्यांच्या अधिनस्त आरहण व संवितरण अधिका- 


याना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८१९१८१२१००२२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KADAM 
K A D A M DATTATRAY HANMANT 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=HOME 


DATTATRAY DEPT,CID - 918120, 


postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=KADAM 


H A N M A NT DATTATRAY HANMANT 


Date: 2015.08.19 18:15:29 +05'30' 


(द.ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१, 
२ 

३. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 


५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती / पोल-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


